मंत्रालय उपहारगृह यांच्या कार्यालयातील 
प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 
श्री.उ.मा.केसरकर, सहायक कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१४१५/प्र.क्र.५५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 9) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एएससी १४१५/प्र.क्र.४५/१४-अ, दिनांक 30-90-2094 चे आदेश. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग (उपहारगृहे) क्र. आस्था २०१६/प्र.क्र.१९०/मंउका, दिनांक २४-०८-२०१६ 
चे कार्यालयीन आदेश. 
३) सा.प्र.वि. नस्ती क्र.आस्था-२०१६/१४६६/प्र.क्र.१९०/१६/मंउका 
शासन आदेशा 
श्री.उ.मा.केसरकर, सहायक कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या 
सेवा प्रतिनियुक्तीने संदर्भाकिंत क्र. १ येथील आदेशान्वये मंत्रालय उपहारगृह यांच्या आस्थापनेवर 
"मंत्रालयीन सहायक" या पदावर प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. संदर्भाकिंत क्र. २ येथील 
आदेशान्वये सामान्य प्रशासन विभाग (उपहारगृहे) यांनी त्यांना दिनांक २०-०८-२०१६ पासून सदर पदावर 
रुजू करुन घेतले आहे. त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा २ वर्षाचा कालावधी दिनांक १९.०८.२०१८ रोजी पूर्ण 
झालेला आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग/मंत्राळय उपहारगृह यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन क्र. 3 येथील धारिकेन्वये 
श्री.केसरकर यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस २ वर्ष दिनांक २०-८-२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, या शासन निर्णयास शा.नि. 
क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दिनांक १६-०२-२०१८ अन्वये दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन 


निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 
क) परि.क्र ५(अ) (३) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे.:- 


परि.क्र. ५(अ) (३)- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व 
संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षाचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ 
द्यावयाची झाल्यास मा. मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी 


संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१४१५/प्र.क्र.५५/१४-अ 


४. वर परि. ३ मधील झासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन श्री.केसरकर यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस 
दिनांक २०-०८-२०१८ पासून पुढे दिनांक १९-०८-२०२० पर्यंत दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती या विभागाचे आदेश क्र.एएससी १४१५/प्र.क्र.५५/१४-अ, 
दिनांक ३०-१०-२०१५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील 

६.  श्री.केसरकर, सहायक कक्ष अधिकारी, हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत होते, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हे त्यांचे प्रशासकीय विभाग 
असल्यामुळे त्यांच्या प्रशासकीय बाबी संबंधित कर्मचाऱ्याचे प्रशासकीय विभाग व सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्यासन मंउका यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१६३५०४०४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


. Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 

G aj an an DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = General Administration 


B h | mrao G Urav _ Lerartment 


Date: 2018.10.03 16:39:57 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.उ.मा. केसरकर, सहायक कक्ष अधिकारी (मंत्रालय उपहारगृहमार्फत) 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
2) उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० 032, 
३) महाव्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृह, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
छो निवड नस्ती/संग्रहार्थ (साप्रवि/१४-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


